मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, छत्रपती संभाजी नगर यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयांतर्गत कार्यरत 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात 
आलेल्या अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२९/प्र.क्र.३३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९८/प्रशा.-१ 
दि.२४ जानेवारी, २०२२. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि.१४ डिसेंबर, २०२२. 
४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईए्सटी-२०२१/प्र.क्र.३३/प्रशा-१ 
दि. २६ जून, २०२३. 
५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
क्र.मु.आअ/का-५/अ.रा.अ./३१९, दि.१७ जानेवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
क्र.आस्था/परि/३००१३५०-२२०३०४, दि.२२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात कार्यरत असलेले श्री.मधुकर सदाशिव सुरवसे, कनिष्ठ अभियंता, श्रीमती.विद्या शिवाजी तोरडमल, 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, श्री.गणेश बबनराव बिऱ्हारे, वरिष्ठ लिपिक, श्री.सुनिल यशवंत जाधव, वरिष्ठ 
लिपिक, श्री.शाम दुर्गान्ना धर्मपल्ली, शिपाई व श्री.रशीद खान युसुफ खान, शिपाई यांचे अनुसुचित जमातीचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांना ११ महिने किंवा ते 
सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त होतील त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
सदर कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदाची संपुष्टात आल्यामुळे त्यांच्या अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात कार्यरत असलेले खालील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य 
पदास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९४ डिसेंबर, २०२२ मधील अनु क्र.२ नुसार ०१ दिवसाचा 
तांत्रिक खंड देऊन पुढील ११ महिने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३३/प्रशासन-१ 


अ.क्र | अधिकारो/कर्मचाऱ्याचे aa । पदनाम ब गट  । सेवानिवृत्तोचा | मुदतवाढीचा कालावधी 
दिनांक 


१ । श्री.मधुकर सदाशिव सुरवसे । कनिष्ठ अभियंता | ३१/०५/२०२८ [feos मार्च, २०२४ ते 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०२५ 


२ श्रोम.विद्या शिवाजी तोरडमल | स्थापत्य ३१/०८/२०५१ | दि.२८ जानेवारो, २०२४ ते 
अभियांत्रिकी दि.२७ डिसेंबर, २०२४ 
सहायक 


3 श्री.गणेश बबनराव बि-हारे | बरिष्ठ लिपिक । ३१/०८/२०४८ | दि.२८ जानेवारी,२०२४ ते 
दि.२७ डिसेंबर, २०२४ 


x | श्री.सुनिल यशवंत जाधब  । वरिष्ठ लिपिक | ३१/१०/२०४४ | दि.२६ नोव्हेंबर, २०२३ ते 
दि.२५ ऑक्टोबर, २०२४ 


५ | श्री.शाम दुर्गान्ना धर्मपल्ली विद ३०/०६/२०२८ । FAC जानेवारी, २०२४ ते 
दि.२७ डिसेंबर, २०२४ 

६  । श्री.रशीद खान युसुफ खान शकि ३०/०६/२०२४ | दि.२८ जानेवारी, २०२४ ते 
दि.३० जून, २०२४ 


२. वर नमूद अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च ते ज्या कार्यालयात कार्यरत राहतील, त्या 
कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधीत वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावरील मुदतवाढीचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विहित मुदतीत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची दक्षता मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी घ्यावी. 

३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२१ डिसेंबर, २०१९ व दि.१४ डिसेंबर, 
२०२२ या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.119119195119.2०५.॥1 या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५११२१५८२३१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUDEEP SAHADEO 2 0000002000“ ती 
R EW A L E 206F FESOCBB62E223A178F 


( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३३/प्रशासन-१ 


२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) ब सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना व बीड. 
६) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-1 , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


७) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


